दर्शनिका विभाग,मुंबई 
अर्धवेळ सफाई कामगाराच्या मासिक वेतनात 
वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय,क्रमांक: दर्शनि - २०१५ / प्र.क्र.१५५/सांका.-२. 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ मे, २०१८. 


वाचा : १. समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 

मदुवि-१०९६/प्र.क्र.६३/९६/सां.का.३, दि.१८.११.१९९६. 

२. समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
मदुवि-१०९६/प्र.क्र.६३/९६/सां.का.३, दि.७.१.१९९७. 

३. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक 
दर्शनि-२०११/८५४/प्र.क्र.२२१/सां.का.२, दि.११.११.२०११. 

४. कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग,मुंबई 
यांचे पत्र क्रमांक दर्श-४३- अंशकाल/कंत्राटी/९०५, दि.०४.०८.२०१५. 

५. कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग,मुंबई 
यांचे पत्र क्रमांक दर्श-४३-अंशकाल/कंत्राटी/५६०, दि.३.६.२०१६. 


शासन निर्णय :- 

qatar विभागामध्ये अंडाकालीन सफाईगाराचे पद कॉन्ट्रक्ट पध्दतीने अर्धवेळ कामासाठी 
निमार्ण करण्यास व त्यासाठी दरमहा रू. ५००/- ते ७००/- इतके वेतन देण्यास शासनाने संदर्भ 
क्र.१ येथील दि.१८.११.१९९६ च्या शासन निर्णय व संदर्भ क्र. २ येथील दि. ७.१.१९९७ च्या 
शुध्दीपत्रकान्वये मंजूरी fest आहे. तद्नंतर संदर्भ क्र. 3 येथील शासन निर्णयान्वये सफाई 
कामगाराचे मासिक मानधन रू. १०००/- प्रतिमहा करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 


२. दर्शनिका विभागातील करार पध्दतीने नियुक्‍ती केलेल्या अर्धवेळ सफाई कामगाराच्या 
मासिक मानधनात वाढ करणेचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. शासनाच्या उद्योग, उर्जा व 
कामगार विभागाने दि. २७.१.२०१७ च्या अधिसूचन्वये दररोज ४ तास काम करणाऱ्या अंडाकाळीक 
सफाई कामगार किंवा मेहतराचे मासिक वेतन महानगरपालिका क्षेत्रासाठी किमान रू. ६०००/- 
असावे अशी तरतूद आहे. प्रस्तूत प्रकरणी विचाराअंती शासन या शासन निर्णयान्वये दर्शनिका 
विभागामध्ये करार पध्दतीने नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या अर्धवेळ सफाई कामगाराच्या वेतनात 
वाढ करून ते आता प्रतिमहा रू. ६०००/- (रूपये सहा हजार फक्त) इतके करण्यास मान्यता देत 
आहे. 


३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. झेडडी-१, २०७० इतर प्रश्‍ानिक सेवा (००) Loo” इतर 
खर्च (००) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा दर्डनिका संपादक मंडळ (२०७० ०७९१) १३ कार्यालयीन खर्च या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः दर्शनि - २०१५ / प्र.क्र.१५५ /सांका.-२. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३/२०१८ दि. १९.४.२०१८ द्वारे 
दिलेल्या अभिप्रायानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक ं २०१८०५०४१६०२५६३४२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
९९51१०१ यमा 


‘Maharashi 
2.5.4.20=b87d4d4fe 1 2b58aa774e6d5a46d4e107c68149390 


ae 
Ismail Shaikh essen aseismic 


(अनिस शोख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. कार्यकारी संपादक व सचिव,दर्शनिका विभाग,मुंबई. 

२. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई . 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. उप सचिव (व्यय-१५), वित्त विभाग मंत्रालय,मुंबई. 

६. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवड नस्ती.-सां.का.२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


